श्री.एन.जी.मंडलिक,जिल्हा कार्यक्रम 
अधिकारी (महिला व बाल विकास) 
जिल्हा परिषद रायगड यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ- २०१८/प्र.क्र.१३६/कार्या-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जुलै,२०२०. 


वाचा- १) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र.मविसे-२०१३/प्र.क्र.१२४/२०१३/आस्था-३ 

दि. २८.५.२०१३ 

२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या-१२ 
दि.१७.१२.२०१६ 

३)शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२ 
दि.१६.२.२०१८ 

४) मु.का.अ.रायगड जि.प.अलिबाग यांचे पत्र जा.क्र.राजिप/बा.क./कात-१/२०१८ दि.५.६.२०१८ 

५) ग्राम विकास विभागाचे पत्र क्र.मविसे-१०१८/प्र.क्र.२१५/२०१८/ आस्था-३, दि. ५.९.२०१८ 

६) शासन आदेडा क्रमांक : मबाआ- २०१८/प्र.क्र.१३६/कार्या-७,दि.२९.१०.२०१८ 

७) मु.का.अ.रायगड जि.प.अलिबाग यांचे पत्र जा.क्र.राजिप/बा.क.१/६२ /२०२० दि.१५.०२.२०२० 


आदेशा 


वाचा क्र.६ अन्वये श्री.एन.जी.मंडळिक, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, महाड,जि.रायगड 
यांची महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास) 
जिल्हा परिषद रायगड या पदावर प्रथमत: एक वर्ष अथवा सदर पदावर सरळसेवेने अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती 
होईपर्यंत,यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली 
होती.तद्‌नंतर वाचा क्र.७ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद रायगड-अलिबाग यांनी श्री.मंडलिक 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 
२.  श्री.मंडलिक यांच्या प्रतिनियुकक्‍्तीस सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व 
दि.१६.२.२०१८ मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने दोन वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपुष्टात येताच त्यांनी त्यांच्या मुळ विभागात हजर होणे बंधनकारक राहील. वाचा क्र.६ च्या 
आदेझातील इतर अर्टी व शर्ती पूर्वी प्रमाणेच लागू राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०१८/प्र.क्र.१३६/कार्या-७ 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७१६१२४५२९९३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Rajendra Tanaji 


Bhalwane 
(रा.ता.भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

fv aston, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास)जिल्हा परिषद रायगड 
प्रत- 
१) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.प्र.सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
४) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रायगड. 
६) मा.मंत्री, (म.व.बा.वि), यांचे खाजगी सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) मा.राज्यमंत्री, (म.व.बा.वि), यांचे खाजगी सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 


१०) निवड नस्ती का-७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


